सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सार्वजनिक 
आरोग्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या 
एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजना आणि आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन 
आरोग्य योजना या कल्याणकारी योजनांची 
प्रसिद्धी व प्रचार करण्यासाठी जाहीरातीच्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प, 
गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन मंत्रालय 
मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
१. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का-३४, 
दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१. 
३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन पत्र क्रमांक:अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.४२/अर्थसंकल्प, 
दिनांक ०३ मे, २०२४. 
४. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
राआहसो/माशिसं/काअ/११२४०/१७९०/२०२४ दि. ०२ सप्टेंबर, २०२४. 
प्रस्तावना - 
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुळे जन 
आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य या कल्याणकारी योजनांची प्रसिद्धी व 
प्रचार हा समाजाच्या सर्व स्तरांच्या लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याकरीता शासनामार्फत 
करावयाच्या जाहीरातींसंदर्भात वाचा अनुक्रमांक ४ येथील दि. ०२ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांनी सदर योजनांचा प्रचार 
व प्रसिद्धीचा माध्यम आराखडा राबविण्यास मान्यता देण्याची शासनास विनंती केली आहे. 
२. वाचा अनुक्रमांक ४ येथील दि. ०२ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने रुपये ६०२.४० लक्ष एवढ्या रकमेच्या 
जाहीरातींवरील खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ५पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकःअर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ५१/अर्थसंकल्प 
शासन निर्णय - 
३. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन 
आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या कल्याणकारी योजनांची 
प्रसिद्धी व प्रचार हा समाजाच्या सर्व स्तरांच्या लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याकरीता सदर 
योजनांची प्रसिद्धी व प्रचार करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
जाहीरातीसाठी येणाऱ्या रूपये ६०२.४०/- लक्ष (अक्षरी रूपये सहाशे दोन लक्ष चाळीस हजार फक्त) 
एवढ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. सदर जाहीरातींवरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, "मुख्य लेखाशिर्ष - २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, (०७(०२) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (राज्य हिस्सा Yo Tah) (कार्यक्रम) 
(२२१०७४४९), २०- इतर प्रशासकीय खर्च" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून तसेच राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाकडून प्राप्त निधीमधून भागविण्यात 
यावा. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२३१२४२०२३११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

VIKAS ण पाली 


.5.4.209869९61285727828207०199046१228९10809/ 


2. 

TU LS H | RA M 9b19d45ef776d80ef1 48059, postalCod 
st=Mi 
ser 


jialNumber=406CB152E109154A7466CO0SOF88E5A437 
E17838973824687653ASE8D 1448728, cn=VIl 
KA D A M TULSHIRAM KADAM 
Date: 2024.09.23 16:27:30 +05'30' 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), AERIS - 9/ 2, मुंबई / नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे. 

९. उपसंचालक (नियोजन), आरोग्य सेवा, आयुक्‍ताळय, आरोग्य भवन, मुंबई 

१०. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःअर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ५१/अर्थसंकल्प 


विवरणपत्र 
(शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प दि. २३/०९/२०२४ सोबतचे सहपत्र) 
माध्यम स्वरूप तपशील रक्‍कम | एकूण 
(प्रति नग) अंदाजित 
रक्‍कम 
निर्मिती साहित्य | प्रिंट प्रिट आणि इतर बाह्य १०००० २ २०००० 
(Production of माध्यमांकरिता जाहीरातींचा 
Ceative) मजकूर 
टिव्हीसी TVC ४५-६० Sec as per (900000 & 3400000 
DAVP rate 
जिगल्स/ | Audio Jingle (४५-६० Sec) ४५००० 8 १८०००० 
स्पॉट मराठी ,हिंदी 
व्हिडिओ/ | लाभार्थ्यांचे व्हिडीओ आणि फोटो अंदाजे ४००००० 
फोटो तसेच बाईटस्‌ शासन निर्णय तन 
२३.११.२०२३ मधील संस्थाकडून व का 
दरपत्रक मागवून करण्यात येईल. 
Total -A ४१००००० 
माध्यम मूळ दर व तपशील दर | सख्या/दि एकूण 
प्रक्रिया वस अंदाजित 
रक्‍कम 
वृत्तपत्र शासनमान्य । शासनमान्य यादीवरील अवर्ग | अंदाजित | १वेळा ५०००००० 
द्र वृत्तपत्रामधून ४०० रकमेच्या 
चौ.से.मी.ची जाहिरात मर्यादेत 
वृत्त वाहीन्या CBC ४५ ते ६० सेकंद जाहिरातींचे | अंदाजित १० २०००००० 
(DAVP) प्रसारण-प्रत्येक बँडमध्ये नमूद | रकमेच्या | दिवसांत 
यादीवरील व | दराच्या मर्यादेत समसमान मर्यादेत 
द्र जाहिरात प्रसारण 
दूरदर्शन केद्र केद्र सरकार | ४५ ते ६० सेकंद जाहिरातींचे | अंदाजित ३० १०००००० 
द्र प्रसारण सायं ७:०० रकमेच्या | दिवसांत 
बातम्यांच्या पूर्वी व मध्यांतरात | मर्यादेत 
जाहिरात प्रसारण 
आकाडावाणी केद्र सरकार | ४५ ते ६० सेकंदच्या अंदाजित २० १०००००० 
केंद्र द्र जाहिरातीचे सकाळी (9:१० रकमेच्या । दिवसांत 
आणि सायंकाळी (9 वाजता मर्यादेत 
बातम्यांच्या मध्यंतरात एक 
वेळा (केंद्र सरकार दर) 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ५१/अर्थसंकल्प 


ही... ओडिया ”्ॅपजश«** 


५ | एफ एमवाहिन्या | CBC ४५ ते ६० सेकंदाच्या अंदाजित १५ १५००००० 
(DAVP) जाहिरातीचे राज्यातील १६ रकमेच्या | दिवसांत 
यादीवरील व | एफ एम वाहिन्याच्या ६० मर्यादेत 
द्र स्टेशनवर प्रत्येक TSH 
नमूद दराच्या मर्यादेत 
समसमान जाहितरा प्रसारण 
(DAVP दर) 
६ | राज्यातील CBC राज्यातील ग्रामीण भागातील । ~DAVP १५ १००००००० 
एसटी बस (DAVP) दर | बसस्थानकावरून द्र दिवसांत 
डेपोतून LED/LCD Screen व्दारे 
LED/LCD प्रसिध्दी 
Screen व्दारे 
प्रसिध्दी 
i सोडल विहित ई- या माध्यमांच्या संस्थेची अंदाजित २० १००००००० 
मिडिया/डिजीट | निविदा निविदेमध्ये नमूद केलेल्या रकमेच्या | दिवसांत 
ल मिडिया प्रक्रियेव्दारे दराने प्रसिध्दी करण्याचे मर्यादेत 
प्रस्तावित 
८ | एसटी बस (३ CBC As per DAVP- एकाधिकार | अंदाजित 20 (9000000 
बाजू पॅनल) (DAVP) दर | उपलब्ध असलेल्या रकमेच्या । दिवसांत 
संस्थेकडून काम करून मर्यादेत 
घेण्याचे प्रस्तावित As per 
Availability 
९ | मुंबई BEST CBC मुंबई महानगरपालिका यांच्या | अंदाजित २० (७०००००० 
Buses Wrap | (DAVP) दर | BEST बसेसवरून जाहिरात रकमेच्या | दिवसांत 
प्रसारस (As per Media मर्यादेत 
Availability) 
i o | होडिंग महासंचाळलनालयाच्या ets | अंदाजित ५००००० 
व्दारे प्रसिध्दी रकमेच्या 
मर्यादेत 
स्टॅण्डी, स्टॅण्डी, Pamplet च्या अंदाजित ५००००० 
Pamplet छपाईच्या कामाकरिता संस्था | रकमेच्या 
व दर उपलब्ध नसल्याने मर्यादेत 
याबाबतची कार्यवाही 
विभागास्तरावर करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःअर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ५१/अर्थसंकल्प 


“Pr बका 
छपाई निविदा कामकरिता संस्था व दर रकमेच्या 
प्रक्रियेव्दारे उपलब्ध नसल्याने याबाबतची | मर्यादेत 
कार्यवाही विभागास्तरावर 
करण्यात यावी. 
१२ | लोकराज्य लोकराज्य मधून प्रसिध्दी अंदाजित १००००० 
रकमेच्या 
मर्यादेत 
गणं&-8 ४६१००००० 
Total -A+B 40200000 
9¢%(GST) ९०३६००० 
॥। शा.नि.दि.१३.०८.२०२१ | शासन निर्णय | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला १००४००० 
नुसार Administrative तरतुदीनुसार | येणारा कार्यालयीन उपकरणावरील खर्च, 
Expenses 2% Amt. सॉफ्टवेअर, तात्पुरता मनुष्यबळावरील खर्च, 
संशोधन खर्च, वाहतूक खर्च, इतर किरकोळ 
खर्च 
TOTAL EXPENDITURE (A+B+ Administrative Expenses 2% Amt.) ६०२४०००० 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


